“उद्योग अधिकारी, aif) गट-ब” या 
संवर्गाची दिनांक १.०१.२०२४ रोजीची 
तात्पूरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.१०२/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २२ जुले, २०२४. 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१. 
२) या विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/१२८/प्र.क्र.६१/उद्योग- ३, दिनांक 
23.0G.2023. 
3) शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१.११.२०२३ 
४) शासन आदेश क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५०/उद्योग-३, दि.१४.०३.२०२४ 
५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/ज्ये.सू./उ.अ. (ता) (गट-ब) 
/ २०२४/अ-४९०, दिनांक १७.०५.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी, (तांत्रिक, गट-ब” या संवर्गाची दिनांक 


०१.०१.२०२३ रोजीची “अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भीय क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 


आहे. 


२. सन २०२३ या केलेंडर वर्षात “उद्योग अधिकारी, (तांत्रिक), गट-ब” या संवर्गात संदर्भ क्र. 3 आणि ४ अन्वये 


थेट नियुक्‍ती किंवा नियमीत अथवा तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे प्रस्तुत तात्पुरत्या 


ज्येष्ठतायादीमध्ये समाविष्ठ करण्यात येऊन सोबतच्या परिशिष्ठ-3 प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे 


त्यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी 


या ज्येष्ठतासूचीतील माहिती सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून बरोबर असल्याचे प्रमाणित 


करावे. या ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे 


निवेदन विहित मार्गाने हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत शासनास सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त 


झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


४. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.१०२/उद्योग-३ 


न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल 
होईल. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१७४६३८२४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
S HAS HAN K DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = IN, S 

MAHARASHTRA, DUS INEUSTAIES ENERGY 
TU KA RAM C H AVAN LABOUR AND MINING DEPARTMENT 


Date: 2024.07.22 17:58:04 +05'30' 


(छाशांक चव्हाण) 
सोबत :- परिशिष्ट-३ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

) संबंधित अधिकारी - (द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
3) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Rite 


दरवर्षी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


१. संवर्गाचे नाव - उद्योग अधिकारी तांत्रिक (गट-ब) 
२. वेतन श्रेणी - एस-१५, ४१८००-१३२३०० 


३. दि.१ जानेवारी २०२४ रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत Megat किंवा नियमीत अथवा तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी ) 


अ.क्र. | नियम ३ (२) (|) | झासकीय अधिकाऱ्याचे नांव | संबंधीत पदावर | जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) । ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक डेरा 
नुसार ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
क्रमांक प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 
१ 2 3 8 4 द © ८ ९ १० ११ 
| ३५ श्री. साकेत घनड्याम पांडे सरळसेवा ।२४.०९.१९९२ खुला १७.०१.२०२२ १७.०१.२०२२ |३०.०९.२०५० | बी.टेक. (मेकॅ) | सामान्य प्रशासन विभाग आदेशा दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 


२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


2 ३६ श्री. श्रीनिवास प्रेमसिंग चव्हाण सरळसेवा ।०३.०६.१९९२ खुला १७.०१.२०२२ १७.०१.२०२२ |३०.०६.२०५० | बी.टेक. (इले.) | सामान्य प्रशासन विभाग आदेशा दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
एम.ए.एम.कॉम ।२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेडा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


३ ३७ श्री. सारंग ठाणसिंग पटले सरळसेवा |२३.०९.१९९१ इ.मा.व. १७.०१.२०२२ | १७.०१.२०२२ |३०.०९.२०४९ | बी.टेक. (इ. | सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
अँण्ड सी) |२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


| ३८ श्री. अमरजीत हणमंत गायकवाड सरळसेवा |१९.०६.१९९० खुला १७.०१.२०२२ | १७.०१.२०२२ |३०.०६.२०४८ | एम.एस.सी. |सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
(केम) २०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 

तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


षु ३९ श्री. संकेत रघुनाथ कदम सरळसेवा ।१०.१२.१९९१ खुला १७.०१.२०२२ १७.०१.२०२२ |३१.१२.२०४९ बी.ई. (इले) | सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


& - श्री. जगदीझा सुर्यकांतराव जगताप सरळसेवा  |०३.१०.१९९३ खुला १७.०१.२०२२ | १७.०१.२०२२ |३१.१०.२०५१ | एम.एस.सी. |सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
(Phy,) 2098 अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेडा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


श्री. प्रशांत सदाशिव पाटील 


सरळसेवा 


92.06. 


खुला 


१७.०१.२०२२ 


3३१.०८.२०५३ 


बी.एस.सी. 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


82 


श्री. क्रतुराज शिवदास सुर्य 


सरळसेवा 


१६.०१.१९८९ 


इ.मा.व. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०१.२०४७ 


बी.एस.सी.एम. 


कॉम. 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


83 


श्री. विजय दादाराव काकड 


सरळसेवा 


०१.०१.१९९३ 


भ.ज. (डो 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.१२.२०५० 


बी.इ. (केम) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेडा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


| 


श्री. भागवत रामदास गाडेकर 


सरळसेवा 


०२.०१.१९९१ 


इ.मा.व. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०१.२०४९ 


बी.इ. A) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


| 


By 


श्री. कुणाल सुभाष गोंडचवार 


सरळसेवा 


०४.०५.१९९३ 


इ.मा.व. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०५.२०५१ 


बी.इ. (इले. 
अँण्ड टेली.) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेडा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


१२ 


४६ 


श्री. निलेश राजाराम सातपुते 


सरळसेवा 


१९.०१.१९९२ 


अनु.जाती 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०१.२०५० 


बी.इ. A) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


१३ 


श्रीमती पल्लवी ज्ञानेश्वर वाडेकर 


सरळसेवा 


०४.०५.१९९१ 


इ.मा.व. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०५.२०४९ 


बी.इ. (इले. 
अँण्ड टेली.) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेशा दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


श्रीमती त्रतुजा अरुण नाईकवाडे 


सरळसेवा 


१७.०५.१९९५ 


खुला 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


34.04.2043 


बी.इ. (इ. अण्ड | 
सी) 


२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


%% 


88 


श्रीमती प्रतिक्षा दिवाकर नक्षिणे 


सरळसेवा 


०७.११.१९९५ 


इ.मा.व. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३०.११.२०५३ 


बी.एस.सी. 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


१६ 


५० 


श्री. दिग्विजय चांगदेव पोळ 


सरळसेवा 


१८.०४.१९९३ 


अनु.जाती. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३०.०४.२०५१ 


बी.ई. A) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेडा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


। 


49 


श्री. तुषार अशोकराव आठवले 


सरळसेवा 


१२.११.१९८७ 


अनु.जाती. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.११.२०४५ 


बी.ई. (इले. 
अँण्ड टेली) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


9¢ 


QR 


श्रीमती पुनम सुधाकर घुले 


सरळसेवा 


२६.०३.१९९४ 


खुला 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.०३.२०५२ 


बी.एस.सी. 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


। 


43 


श्री. अक्षय सुदाम साळुंके 


सरळसेवा 


२८.१०.१९९३ 


अनु.जमाती 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३१.१०.२०५१ 


बी.टेक. (कॉम) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


२० 


48 


श्रीमती प्रतिभा शामराव देठे 


सरळसेवा 


१५.०९.१९९१ 


अनु.जाती. 


१७.०१.२०२२ 


१७.०१.२०२२ 


३०.०९.२०४९ 


बी.इ. (इ. अण्ड 
सी) 


सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दि.२४.१२.२०२१ अन्वये राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ अन्वये शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र. ३०/प्रशि-३, 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत 
उमेदवारांना अंतिम मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे गुणानुक्रमाने 
तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची 
ज्येष्ठता परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या 
अधीन राहील. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन आदेशा 
दि.१४.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


२१ 


७६ 


श्री. सं.र. वाघले 


पदोन्नती 


०३.०१.१९७२ 


खुला 


०१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०१.२०३० 


बी.एस.सी. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग झासन आदेशा क्र. Tala - 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


२२ 


ean 


श्री. वि.ज. पवार 


पदोन्नती 


०१.०६.१९६६ 


खुला 


१४.०९.१९९५ 


३०.११.२०२३ 


३१.०५.२०२४ 


बी.एस.सी 
(केमिस्ट्री) 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग झासन आदेशा क्र. पदोन्न - 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


२३ 


We 


श्री. गि. भ. सांगळे 


पदोन्नती 


०८.०५.१९६६ 


भ.ज. (डो 


३०.११.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०५.२०२४ 


बी.एस.सी 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग झासन आदेशा क्र. Tela - 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


७९ 


श्री. छ.ह. गुळमे 


पदोन्नती 


१६.०५.१९७३ 


खुला 


०४.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


39.04.2034 


"| बी.एस.सी (कृषी) 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


२५ 


श्री. भ.क. खरमाटे 


पदोन्नती 


०१.०६.१९७३ 


भ.ज. (डो 


०१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०५.२०३१ 


बी.एस.सी (कृषी) 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


२६ 


८१ 


श्री. प्र. शि. घुगे 


पदोन्नती 


१८.०९.१९७३ 


भ.ज. (डो 


०१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३०.०९.२०३१ 


बी.ई. (प्रॉडक्छान) 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


२७ 


८२ 


श्री. नं.ना.इंगळे 


पदोन्नती 


०२.०२.१९७४ 


इ.मा.व. 


०४.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


२९.०२.२०३२ 


बी.एस.सी.एम.ए. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


२८ 


८३ 


श्री. म.ल. सटकर 


पदोन्नती 


२४.०८.१९७० 


खुला 


०१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०८.२०२८ 


बी.एस.सी. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


२९ 


८४ 


श्री. अ.शा.कदम 


पदोन्नती 


२६.०१.१९७१ 


खुला 


३०.११.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०१.२०२९ 


एम.एस.सी. 
(कृषी) 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


३० 


८५ 


श्री. र.शं.पत्की 


पदोन्नती 


०३.०६.१९७१ 


खुला 


०८.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३०.०६.२०२९ 


बी.एस.सी. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


३१ 


८६ 


श्री. वि.गो. भोंबे 


पदोन्नती 


१३.०४.१९७२ 


खुला 


०१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३०.०४.२०३० 


बी.एस.सी. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


३२ 


८७ 


श्री. य..गायकवाड 


पदोन्नती 


३०.०८.१९७२ 


खुला 


३०.११.२०२३ 


३०.११.२०२३ 


३१.०८.२०३० 


बी.एस.सी. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 
(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


३३ 


ce 


श्री. इं.मा.लोटणकर 


पदोन्नती 


१२.०७.१९७४ 


इ.मा.व. (दिव्यांग 
प्रवर्ग) 


०१.१२.२०२३ 


०१.१२.२०२३ 


३१.०७.२०३२ 


बी.ए. 


उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म 
२०२३/प्र.क्र.१०६/उद्योग-३, दि.२१ 


(तांत्रिक), गट-ब पदावर पदोन्नती 


SHASHANK TUKARAM CHAVAN "क 


600६१ 


विभाग शासन आदेश क्र. पदोन्न - 
.११.२०२३ अन्वये उद्योग अधिकारी 


signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


= SHASHANK TUKARAM GHAVAN, C = IN, S = Maharashtra, O 
NMENT OF MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY LABOUR, 


AND MINING DEPARTMENT 
Date: 2024.07.22 17:58:22 40530 


(शशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


